जिल्हा नियोजन समिती, जालनासाठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन BEATA, क्रमांक:ःडिएपी-२०१९/प्र.क्र.९३/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०१९ 


पहा:-१) झछासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र.९३/का.१४८१-अ, 
दि. १४/८/२०१९ 

शुध्दीपत्र:- 

जिल्हा नियोजन समिती, जालनासाठी झासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी २०१९/ प्र.क्र.९३/ 
का. १४८१-अ, दि. १४/८/२०१९ अन्वये “कार्यकारी समिती” घटित करण्यात आली आहे. सदर 
“कार्यकारी समिती” मधील अ.क्र. २ येथे “श्री. रावसाहेब दानवे पाटील , संसद सदस्य, (राज्यसभा)” 
याऐवजी “श्री. रावसाहेब दानवे पाटील , संसद सदस्य, (लोकसभा)” असे वाचावे. त्याचप्रमाणे अक्र.३ येथे 
“श्री.नारायण कुर्वे” याऐवजी “श्री.नारायण कुचे” असे वाचावे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जालना यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्ठानास आणावेत. 
3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शुध्दीपत्र उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८१९१३०४४६६११६ असा आहे. हे शुध्दीपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


e Digitally signed by Asmita Prakash Gawade 
A S mM | t a > | a ka S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f988da35b3597ef287d5bce1a7470bc5 1998c83f335a430 
20eb04618a70b0c3a, 


Gawade cca a 
(अस्मिता गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, जालना यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जालना 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना 
१३.निवडनस्ती,का-१४८१ अ 


